Reg . No . NPCITY - 236 / 2018- 2020 


MEROL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४, अंक १] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ४-१० , २०१८ / पौष १४-२० , शके १९३९ [ पृष्ठे २३ , किंमत : रुपये ३०. ०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१ - १ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार – क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर १- २३ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ. -( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त) , केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांजकडून 
पहावे : ( १) दिवाणी नियम पुस्तिका भाग - १ मधील परिच्छेद क्र . ६९८, ६९९ व ७०२ आणि भाग- २ मधील परिशिष्ट ग . 

( २) जिल्हा व सत्र न्यायालय , नागपूर पत्र क्र . बी - ८ ( १ ) ३६९२ - २०१७ दिनांक १३- १२ - २०१७ प्रमाणे मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांना 

मंजुरीकरीता पाठविलेली वर्ष २०१८ ची सुट्यांची यादी . 
( ३ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र . X -( Gen)0202 - 2017-1568 , दिनांक १८ - १२- २०१७ अन्वये सुट्यांचे यादीला सुचवून 

दिलेली मान्यता. 
क्र . बी - ८( १)-३३३८ - २०१७. 

मी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश , नागपूर माननीय उच्च न्यायालाय , मुंबई यांचे उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र . (३) आणि दिवाणी नियम पुस्तिका , 
१९८६ भाग - १ मधील परिच्छेद ६९८ , ६९९ व ७०२ व भाग - २ परिशिष्ट ग अन्वये प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 


ना -एक- १ ( १५६० ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४- १० , २०१८ /पौष १४ -२० , शके १९३९ 


जिल्हा न्यायालय , नागपूर व त्यांशी संबंधित नागपूर जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम दिवाणी व फौजदारी न्यायालयांकरीता कॅलेंडर वर्ष २०१८ ( शके १९३९ 
४० ) करिता खालील यादीत दर्शविल्याप्रमाणे सुट्ट्या जाहिर करीत आहे. 

कॅलेंडर वर्ष २०१८ ( शके १९३९- ४० ) करिता सुट्ट्यांची यादी 


भाग - १ 


शुक्रवार 


गुरुवार 


सोमवार 


अ . क्र . सुट्टीचे नाव दिनांक व महिना 

वार दिवस 

शेरा 
( २ ) 

( ६ ) 
गणराज्य दिन २६- ०१- २०१८ 

सार्वजनिक 
महाशिवरात्री 

१३- ०२ - २०१८ मंगळवार 

स्थानिक 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती १९ - ०२ - २०१८ 

सोमवार 

सार्वजनिक 
धुलीवंदन ( होळी दुसरा दिवस ) ०२- ०३ - २०१८ 

शुक्रवार 

सार्वजनिक 
महाविर जयंती 

२९ - ०३- २०१८ गुरुवार 

स्थानिक 
गुड फ्रायडे 

३० - ०३ - २०१८ शुक्रवार 

सार्वजनिक 
बुध्द पौर्णिमा 

३० - ०४- २०१८ सोमवार 

सार्वजनिक 
महाराष्ट्र दिन 

०१- ०५- २०१८ मंगळवार 

सार्वजनिक 
रमजान ईद 

१६- ०६- २०१८ शनिवार 

सार्वजनिक 
स्वातंत्र दिन 

१५ - ०८ - २०१८ बुधवार 

सार्वजनिक 
बकरी ईद 

२२ - ०८ - २०१८ बुधवार 

सार्वजनिक 
१२ गणेश चतुर्थी 

१३ - ०९ - २०१८ गुरुवार 

सार्वजनिक 
१३ मोहरम २० - ०९ - २०१८ 

सार्वजनिक 
महात्मा गांधी जयंती 

०२ - १० - २०१८ मंगळवार 

सार्वजनिक 
सर्वपित्री दर्श अमावस्या ०८ - १० - २०१८ 

स्थानिक 
दसरा 

१८ - १०- २०१८ गुरुवार 

सार्वजनिक 
दिवाळी ( धनत्रयोदशी ) 

०५- ११- २०१८ सोमवार 

स्थानिक 
१८ दिवाळी ( नरकचतुर्दशी अतिरिक्त ) ०६ - ११ - २०१८ 

मंगळवार 

स्थानिक 
१९ दिवाळी लक्ष्मीपुजन 

०७- ११- २०१८ बुधवार 

सार्वजनिक 
दिवाळी ( बलिप्रतिपदा ) 

०८ - ११ - २०१८ गुरुवार 

स्थानिक 
२१ दिवाळी ( भाऊबीज ) 

०९ - ११ - २०१८ शुक्रवार 

स्थानिक 
२२ ईद -ए-मिलाद 

२० - ११- २०१८ मंगळवार 

सार्वजनिक 
२३ खिसमस- डे 

२५ - १२ - २०१८ मंगळवार 

सार्वजनिक 
टीप :- खालील नमूद केलेले सण रविवार व २ रा शनिवार या दिवशी येत असल्यामुळे त्या दिवशी सुट्टी जाहीर करण्यासंबंधी प्रस्तावित करण्यात 

आलेले नाही. 
अ . क्र . सुट्टीचे नाव दिनांक व महिना 

वार दिवस 

शेरा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
गुढी पाडवा १८ -०३- २०१८ रविवार 

सार्वजनिक 
श्रीराम नवमी 

०४ - ०४- २०१८ रविवार 

सार्वजनिक 
डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर जयंती १४- ०४ - २०१८ 

२ रा शनिवार 

सार्वजनिक 
४ पोळा 

०९ - ०९ - २०१८ रविवार 

स्थानिक 
५ अनंत चतुर्दशी 

२३- ०९ - २०१८ रविवार 

सार्वजनिक 


( ४ ) 


Gc-0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४ - २० , शके १९३९ 


३ 


भाग - २ 
१. उन्हाळी सुटी : दिनांक ०२- ०५ - २०१८ ते दि . ०३ -०६- २०१८ पर्यंत 

दिनांक ०४- ०६ - २०१८ पासून न्यायालयीन कामकाज नियमित सुरू होईल . 
२. हिवाळी सुटी : २४ डिसेंबर , २०१८ ते दिनांक २९ डिसेंबर, २०१८ . 
टीप : १ . प्रत्येक महिन्याचे दुसरे व चौथे शनिवारी आणि प्रत्येक रविवारी जिल्हा न्यायालय, नागपूर व त्याशी संलग्न असलेले संबंधित सर्व दुय्यम 

न्यायालयाचे कामकाज बंद राहील . 
२. उन्हाळी व हिवाळी सुट्टयांमध्ये २ रा व ४ था शनिवार व प्रत्येक रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्ट्या वगळता इतर दिवशी सर्व फौजदारी 

न्यायालये व न्यायालयीन कामकाजाच्या कार्यालयीन शाखा सुरु राहतील . 
३. जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी न्यायालये भाग-२ मध्ये जाहीर केलेल्या उन्हाळी व हिवाळी सुट्ट्यांच्या कालावधीमध्ये बंद राहतील . 

माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई कार्यालयाचे आदेशानुसार , वरील सुट्ट्या तसेच उन्हाळी व हिवाळी सुट्यात फेरबदल होऊ शकतो . 
माननीय उच्च न्यायालय , मुंबई कार्यालयाद्वारे मान्यता देण्यात आल्याशिवाय अधिकृतरित्या उपरोक्त सार्वजनिक सुट्या जाहिर करण्यात 
येणार नाही . 


ه 


दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २ . 
वाचा : कार्यालयीन आदेश क्र . बी - ८ - ( १ )- ३३३८- २०१७, दिनांक १९ डिसेंबर , २०१७ . 

शुध्दीपत्र 


क्रमांक - बी - ८ - ( १ )- ३३८० - २०१७ . 


असे सूचित करण्यात येत आहे की , जिल्हा व सत्र न्यायालय , नागपूर यांचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक बी - ८-( १)-३३३८ -२०१७ , 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१७ रोजी Winbee thin Client मध्ये प्रकाशित केलेल्या अधिसूचनेतील सुट्यांचे यादीतील भाग -१ मधील नमूद 
श्रीराम नवमी दिनांक ०४ -०४- २०१८ रविवार ऐवजी दिनांक २५- ०३ - २०१८ रविवार असे वाचावे . 


नागपूर : 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१७. 


वि . दा . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नागपूर . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३ . 

आदेश 
क्रमांक -८१२- बी - २ - १ - २०१७. 

श्री . आशिष अ . अयाचित , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांचा दिनांक १२- ०९ - २०१७ ते १४ -०९ - २०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १२-०९ -२०१७ च्या का . वे. पासून ते दिनांक १५- ०९ - २०१७ च्या का . वे. पुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री . वि . आ . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . आशिष अ . अयाचित , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आशिष अ . अयाचित हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४- १० , २०१८ / पौष १४-२० , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४ . 


आदेश 


क्रमांक - ८१३ - बी - २- १- २०१७ . 


श्री . सं . दा . गरड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्या . द . प्र . श्रे .,हिंगणघाट ह्यांची दिनांक ३१- ०८ - २०१७ ते ०१ - ०९ - २०१७ 
पर्यंत एकूण ०२ दिवसांची परीवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येत आहे. 


श्रीमती एस . ए. लाडसे ( श्रीनाथ ), ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर,हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्री . सं. दा. गरड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्या . द. प्र. श्रे.,हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सं. दा . गरड हे वरिल कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्या . द. प्र. श्रे ., हिंगणघाट , या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५ . 


आदेश 


क्रमांक - ८१४ - बी - २- १ -२०१७ . 


श्रीमती रि . न . मर्क , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर तथा अति . मु . न्या . द . वर्धा ह्यांची दिनांक ०४ - ०९ - २०१७ ते ०८ - ०९ - २०१७ पर्यंत 
एकूण ०५ दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . आशिष अ . अयाचित , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , तथा अतिरिक्त मु. न्या. द. वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे 
न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती रि . न . मर्क , २ रे सह दि . न्या . वरिष्ठ स्तर तथा अति. मु . न्या . द. वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहातील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रि . न . मर्क , ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , तथा अति . मु. न्या . द . वर्धा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत 
राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६ . 


आदेश 


क्रमांक - ८१५- बी - २- १- २०१७ . 


श्री . मयुर ए. पवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर पुलगाव ह्यांचा दिनांक ३१- ०८ - २०१७ ते ०२- ०९ - २०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ३१- ०८ - २०१७ ते दिनांक ०४-०९ -२०१७ च्या का . पुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . स . ग . शिंदे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगाव ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . मयुर ए. पवार , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पुलगाव ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मयुर ए . पवार , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पुलगाव, या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते. 


का 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४ - २० , शके १९३९ 


५ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ७ . 


आदेश 


क्रमांक -८१६- बी - २ - १ - २०१७. 


श्रीमती एम . व्ही . भाटीया , जिल्हा न्यायाधीश - ३, तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांची दिनांक ०१ - ०९ - २०१७ ते ०५- ०९ - २०१७ पर्यंत एकूण 
०५ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती अंजू एस . शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अति . सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती एम . व्ही . 
भाटीया , जिल्हा न्यायाधीश-३ तथा अति. सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहीले . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . व्ही . भाटीया , ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८ . 


आदेश 


क्रमांक - ८२३ - बी -२ -१ - २०१७. 


श्रीमती एम . व्ही . भाटीया , जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अति . सत्र न्यायाधीश, वर्धा ह्यांची दिनांक १८ - ०९ - २०१७ ते २० - ०९- २०१७ पर्यंत एकूण ०३ 
दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . जे . धोटे , जिल्हा न्यायाधीश- १ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती एम . व्ही . 
भाटीया, जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अति . सत्र न्यायाधीश, वर्धा, ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . व्ही . भाटीया, ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ९ . 


आदेश 


क्रमांक - ८२४ - बी - २ - १ - २०१७. 


श्रीमती रि . न . मर्क , २ रे सह दि . न्या . व. स्तर तथा अति . मु . न्या . द., वर्धा ह्यांची दिनांक ११ -०९ - २०१७ ते १४- ०९ - २०१७ पर्यंत एकूण 
०४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . विश्वनाथ अ . पाटील , दि . न्या .व.स्तर वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती रि . न . मर्क , 
२ रे सह दि . न्या .व. स्तर तथा अति .मु . न्या . द., वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रि . न . मर्क , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दि . न्या .व. स्तर तथा अति .मु. न्या .द ., वर्धा, या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


ना.-एक -२( १५६०). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४- १० , २०१८/पौष १४- २० , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १० . 


आदेश 


क्रमांक - ८२५- बी -२ - १- २०१७. 


श्री . एस . बी . शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर समुद्रपूर ह्यांचा दिनांक ११ - ०९ - २०१७ ते १५- ०९ - २०१७ पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . वि . म . मानखैर , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर समुद्रपूर ह्यांनी दि . ११ -०९ - २०१७ ते दिनांक १३- ०९ - २०१७ पर्यंत स्वतःचे न्यायालयाचे काम 
सांभाळून श्री . एस . बी . सिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , समुद्रपूर ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहीले . 

श्री . वि . वि जटाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, समुद्रपूर ह्यांनी दि . १४-०९- २०१७ ते दि . १५-०९- २०१७ पर्यंत स्वतःचेन्यायालयाचे 
काम सांभाळून तसेच श्री. एस . बी. शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, समुद्रपूर ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहीले . 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . शिरसाठ , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर समुद्रपूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ११ . 


आदेश 


क्रमांक - ८२६ - बी - २- १ - २०१७. 


श्रीमती रि . न . मर्क , २ रे सह दि . न्या . व. स्तर तथा अति . मु . न्या .द ., वर्धा ह्यांची दिनांक २० -०९ - २०१७ ते २२ - ०९ - २०१७ पर्यंत एकूण 
०३ दिवसांची परीवर्तीत रजा मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्री . आशिष अ . अयाचित , सह . दि . न्या . व. स्तर ,वर्धा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत त्यांचे स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून श्रीमती रि . न . 
मर्क २ रे सह दि . न्या .व . स्तर तथा अति . मु. न्या . द ., वर्धा ह्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रि . न . मर्क , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २ रे सह दि . न्या .व. स्तर तथा अति .मु . न्या . द., वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १२ . 


आदेश 


क्रमांक- ८२७- बी - २- १- २०१७ . 


श्रीमती ए . एस . शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांची दिनांक २७- ०९ - २०१७ ते २९ -०९ -२०१७ पर्यंत एकूण 
०३ दिवसांची अर्जीत रजा दि . २६- ०९- २०१७ च्या का . वे. नंतर दि . ०३ - १०- २०१७ च्या का . वे. पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येत आहे . 


__ श्रीमती एम . व्ही . भाटीया ,जिल्हा न्यायाधीश - ३ तथा अति सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळन तसेच श्रीमती ए . एस . 
शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अति सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . एस . शेंडे, ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश- २ तथा अति . सत्र न्यायाधीश वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४ -२० , शके १९३९ 


७ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १३ . 


आदेश 


क्रमांक - ८२८ - बी - २ - १ - २०१७ . 


श्री . वि . आ . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , वर्धा ह्यांचा दिनांक २३ - १० - २०१७ ते २७- १०- २०१७ पर्यंत एकूण ०५ दिवसांची अर्जित रजा 
दि . १३ - १० - २०१७ च्या का . वे. नंतर ते दिनांक २९ -१० -२०१७ च्या का . वे. पुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


श्रीमती आर. एन . मर्क , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . वि . आ . पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर, वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील. 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . आ . पाटील , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


दिनांक ७ ऑक्टोबर/ नोव्हेंबर २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १४. 


आदेश 


क्रमांक -८३१- बी - २ - १ - २०१७ . 


श्रीमती एस . एन . माने- गाडेकर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वर्धा ह्यांची दिनांक १० - १० - २०१७ ते ११- १० - २०१७ पर्यंत एकूण ०२ दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . ए . पाटील , दि . न्या . व.स्तर, वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती एस . एन . माने -गाडेकर , मुख्य न्यायदंडधिकारी , 
वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ - ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एन . माने-गाडेकर , ह्या 
वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १५ . 


आदेश 


क्रमांक -८३२- बी - २- १- २०१७. 

श्रीमती आर. एन .बंसल, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांची दिनांक १०- १०- २०१७ ते १२- १०- २०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती शा . गो . अग्रवाल, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती आर. एन . बंसल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ - ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . एन . बंसल, ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४- १० , २०१८/पौष १४ - २० , शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १६ . 


आदेश 


क्रमांक - ८३३- बी - २ - १ - २०१७ . 


श्रीमती श्रृती नि . गंगवाल- शाह , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वर्धा यांची दिनांक १०- १० - २०१७ ते १२- १० - २०१७ पर्यंत एकूण 
०३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्रीमती आर . एस . कुलकर्णी, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा न्या .द .प्र. श्रे., वर्धा ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच 
श्रीमती श्रृती पा . शाह, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्या .द.प्र. श्रे., वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९-ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती श्रृती पा . शाह , ह्या वरिल 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा न्या . द. प्र. श्रे., वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या 


असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १७ . 


आदेश 


क्रमांक -८३४ - बी - २ - १ - २०१७ . 


श्री . आशिष अ. अयाचित , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांचा दिनांक ०९ -१०- २०१७ ते ११-१०-२०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ०९ - १० -२०१७ ते दिनांक १२-१०- २०१७ च्या का . वे. पुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्री . वि . आ . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . आशिष अ. अयाचित , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ - ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आशिष अ . अयाचित , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १८ . 


आदेश 


क्रमांक - ८३५ - बी - २- १- २०१७ . 


श्री . वि . वि . जटाल , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपुर ह्यांचा दिनांक ०९ - १० - २०१७ ते ११ - १० - २०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करण्यांत येत आहे . 


श्री . एस . बी . शिरसाठ , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , समुद्रपुर ह्यांनी स्वतःचेन्यायालयाचे काम सांभाळन तसेच श्री . वि . वि . जटाल, २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , समुद्रपुर ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९- ब चे टीप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . वि . जटाल , हे वरिल 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर समुद्रपुर या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१०, २०१८ / पौष १४ - २० , शके १९३९ 


९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 


आदेश 


क्रमांक - ८३६- बी -२ -१ - २०१७ . 


श्रीमती मंगला ज . धोटे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांची दिनांक २५ -०९ - २०१७ ते २९ - ०९ - २०१७ पर्यंत एकूण ०५ 
दिवसांची परावर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्रीमती अंजू एस . शेंडे, जिल्हा न्यायाधीश - २, तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्रीमती मंगला ज . 
धोटे ,जिल्हा न्यायाधीश -१ , तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहीले . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती मंगला ज . धोटे , ह्या वरील 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , वर्धा या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहील्या असत्या . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २० . 


आदेश 


क्रमांक - ८३७- बी - २- १ - २०१७. 


श्री . ए. डी . रामटेके , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर ,हिंगणघाट ह्यांचा दिनांक ११ - १०- २०१७ ते १३- १० - २०१७ पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १०- १० - २०१७ च्या का . वे. नंतर ते दिनाक २३ - १० - २०१७ च्या का . वे. पुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यांत येत आहे. 

श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . ए. डी . रामटेके , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट ह्यांच्या दिनांक ११ - १० - २०१७ रोजीच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 

श्री . आशिष अ. अयाचीत , सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,वर्धा ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचेकाम सांभाळून तसेच श्री . ए. डी . रामटेके, 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट ह्यांच्या दिनांक १२- १० - २०१७ ते १३ -१० -२०१७ रोजीच्या रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. डी . रामटेके , हे वरील 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१ . 


आदेश 


क्रमांक - ८३८ - बी - २- १ - २०१७. 


श्री . प्र . ह . नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , न्या . द . प्र . श्रे.,हिंगणघाट ह्यांची दिनांक ०३- १० - २०१७ ते ०५ - १० - २०१७ 
पर्यंत एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २९ -०९ -२०१७ चे का . वे. नंतर ते दिनाक ०५-१० -२०१७ चे का . वे. पुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येत आहे . 

__ श्री . ए. आर. सुर्वे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री. प्र. ह. नेरकर , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्या . द . प्र . श्रे ., हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत दिनांक ०१- १० - २०१७ चे त्यांचे न्यायालयाचे काम 
पाहतील. 


ना .- एक - ३( १५६० ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१० , २०१८/पौष १४-२० , शके १९३९ 


श्री . एस . डी . गरड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . प्र . ह . नेरकर , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्या . द. प्र. श्रे .हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत दिनांक ०२ - १० - २०१७ ते ०६- १० - २०१७ रोजी 
का . वे . पूर्वी पर्यंतचे त्यांचे न्यायालयाचे काम पाहतील . 


श्रीमती एस . जी . मेश्राम , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, हिंगणघाट ह्यांनी स्वतःचे न्यायालयाचे काम सांभाळून तसेच श्री . प्र. ह . 
नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्या . द . प्र . श्रे . हिंगणघाट ह्यांच्या रजेच्या कालावधीत दिनांक ३० - ०९ - २०१७ चे त्यांचे 
न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेच्या कालावधीत त्यांचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ चे नियम ३९ ब चे टिप २ नुसार प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र. ह . नेरकर , हे वरील कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्या . द . प्र . श्रे .,हिंगणघाट या पदावर स्थानापन्न म्हणून कार्यरत राहीले असते . 


वर्धा : 


संध्या द्वा . रायकर, 


दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१७ . 

नोव्हेंबर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २२. 

BY ASSISTANT REGISTRAR OF UNIONS 
Recognition of undertaking under Section 11 of the 

Maharashtra Industrial Relations Act , 1946 


No. MIR- Reg.- UND - 04- 2017. 

In exercise of the powers conferred on me under Section 11 of the Maharashtra 
Industrial Relations Act , 1946 , I, A . S . Dharkar, Assistant Registrar of Unions , Maharashtra 
Industrial Relations Act , 1946 Nagpur hereby recognize the following concern in an 
Industry as an undertaking engaged in Engineering Industry . 


Sr . No . 838 


Name of the Establishment : 
ENESTEE ENGINEERING LTD ., 
KH. No . 18 - a / 1 & 18- b - 3 , 
CHINCHBHAWN , KALMESHWAR , 
NAGPUR- 445 010 ( M . S . ) 


A . S . DHARKAR , 

Assistant Registrar of Unions, 
Maharashtra Industrial Relations Act , 1946 , 

Nagpur. 


Nagpur : 
Dated 21st December 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४-१० , २०१८/ पौष १४-२० , शके १९३९ 


११ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झालेल्या आहेत . 


३८ 


शनिवार , डिसेंबर १६ , २०१७ / अग्रहायण २५ , शके १९३९ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ६८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


शासन निर्णय , क्रमांक प्राफेब- २०१० (तलाठी )- प्र. क्र . ११२ -भाग- ३- म- १० , दिनांक २५ मे , २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट- कलम ( २) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे , जिल्हाधिकारी, भंडारा 
जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे , त्या अधिसूचनेचा मसूदा उक्त कलम ४, पोट - कलम ( २ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसूदा 
दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१७ नंतर विचारात घेतला जाईल . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात घेतल्या 
जातील . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक कार्या- ३- सअभूअ- कावि- २१४३ - २०१७. 


शासन निर्णय, क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी)- प्र . क्र . ११२- भाग - ३ - म - १० , दिनांक २५ मे , २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट - कलम ( २) या खालील मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे , जिल्हाधिकारी , भंडारा 
याद्वारे १६ फेब्रुवारी , २०१८ पासून : 


( अ ) भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा तालुक्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना करून त्यात समाविष्ट राहणा- या तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये 
समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता नवीन महसूल मंडळ म्हणून घोषित करीत आहे , आणि ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४- १० , २०१८ /पौष १४ -२० , शके १९३९ 


(ब ) असे निर्देश देत आहे की , भंडारा जिल्ह्यातील भंडारा तालुक्यातील महसूल मंडळाचे पुनर्रचनेनुसार खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
रकाना क्र . ( ७) मध्ये नमूद केलेले तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता रकाना क्र . ( ६) मध्ये नमूद 
केलेल्या गावाचे महसूल मंडळ म्हणून ओळखण्यात येईल . 


अनुसूची 


तालुका 


तालुका 


सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेले महसूल 
मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट असलेल्या 

तलाठी साझाचे नांव व त. सा . क्र . 


पुनर्रचनेनुसार ओळखण्यात येणारे नवीन 
महसूल मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट 
राहणारे तलाठी साझाचे नांव व त . सा . क्र . 


सा . क्र . 


सा . क्र . 


जुने महसूल 
मंडळाचे नांव 


जुने तलाठी 
साझाचे नांव 


नवीन महसूल 
मंडळाचे नांव 


नवीन तलाठी 
साझाचे नांव 


( १ ) 


( २ ) 


___ ( ३) 


(१) 
भंडारा 


(४) 

१ 
२ 


(२) 
शहापूर 


भंडारा 


शहापूर 


खरबी 
परसोडी 


(३) 
___ खरबी 

परसोडी 
सावरी 
साहुली 
शहापूर 
कवडसी 


ठाणा 


सावरी 


साहुली 
शहापूर 


७ 


. . . 


बेला 


९ 


मोहदुरा 
टवेपार 


__ . . 


बेला 


कवडसी 


गोपीवाडा 


मोहदुरा 


मुजबी 
बेला 


मुजबी 


खोकरला 


बेला 


सिरसी 


भोजापूर 


खोकरला 


टवेपार 
खोकरला 
केसलवाडा 


सिरसी 


दाभा 


कोथुर्णा 


.. . 


भंडारा 


गणेशपूर 


. . 


भंडारा 


भंडारा 


दाभा 


गणेशपूर 
भंडारा खास 
भंडारा नझुल 
पिंगलाई 


कोथुर्णा 


भंडारा 


कारधा 


कारधा 


सिल्ली 


सिल्ली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१० , २०१८/ पौष १४ -२० , शके १९३९ 


१३ 


अनुसूची - चालू 
( ४) (१) 


(२) 


(३) 


(२) 


( ४) 


खमारी 


मांडवी 


. . 


खमारी 


( ३) 
मांडवी 
कोका 
माटोरा 


कोका 
माटोरा 


खमारी 


खमारी 


पलाडी 


पलाडी 


आमगांव 


धारगांव 


आमगांव 


धारगांव 


धारगांव 


धारगांव 


गुंथारा 
माडगी 


गुंथारा 
माडगी 
चांदोरी 


चांदोरी 


दवडीपार 


दवडीपार बा . 
वाकेश्वर 
चिखलपहेला 
मानेगांव 


__ . . 


पहेला 


वाकेश्वर 


पहेला 


मानेगांव 


बोरगांव बु . 


बोरगांव बु . 


चोवा 


चोवा 


पहेला 


पहेला 
निमगांव 


निमगांव 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ६९ . 


शासन निर्णय , क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी )-प्र .क्र . ११२- भाग- ३ - म - १० , दिनांक २५ , मे २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट - कलम ( २ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे ,जिल्हाधिकारी, भंडारा 
जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे , त्या अधिसूचनेचा मसूदा उक्त कलम ४, पोट- कलम ( २) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसूदा 
दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१७ नंतर विचारात घेतला जाईल . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात घेतल्या 
जातील . 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक कार्या-३ - सअभूअ- कावि -२१४४ - २०१७. 


शासन निर्णय , क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी )- प्र .क्र . ११२- भाग- ३- म - १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट - कलम ( २) या खालील मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे , जिल्हाधिकारी , भंडारा 
याद्वारे १६ फेब्रुवारी , २०१८ पासून : 


( अ ) भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना करून त्यात समाविष्ट राहणा- या तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये 
समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता नवीन महसूल मंडळ म्हणून घोषित करीत आहे , आणि ; 
ना .- एक - ४ (१५६०) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४- १० , २०१८ /पौष १४ -२० , शके १९३९ 


(ब) असे निर्देश देत आहे की , पवनी जिल्ह्यातील भंडारा तालुक्यातील महसूल मंडळाचे पुनर्रचनेनुसार खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
रकाना क्र . ( ७) मध्ये नमूद केलेले तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता रकाना क्र . ( ६) मध्ये नमूद 
केलेल्या गावाचे महसूल मंडळ म्हणून ओळखण्यात येईल . 


अनुसूची 


तालुका 


तालुका 


सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेले महसूल 
मंडळांचे नांव व त्यात समाविष्ट असलेल्या 

तलाठी साझाचे नांव व त. सा . क्र . 


पुनर्रचनेनुसार ओळखण्यात येणारे नवीन 
महसूल मंडळांचे नांव व त्यात समाविष्ट 
राहणारे तलाठी साझाचे नांव व त . सा . क्र . 


सा . क्र . 


सा . क्र . 


जुने महसूल 
मंडळाचे नांव 


जुने तलाठी 
साझाचे नांव 


नवीन महसूल 
मंडळाचे नांव 


नवीन तलाठी 
साझाचे नांव 


( २) 


( २) 


__ (३ ) 


पवनी 


अड्याळ 


नेरला 


१ 


पवनी 


अड्याळ 


अड्याळ 


नेरला 


अड्याळ 


अड्याळ 


तिर्रा 


तिर्रा 


चिखली 


चिखली 


विरली खं . 


कलेवाडा 


पिंपळगांव 


कातुर्ली 


चिचाळ 


चिचाळ 


चिचाळ 


चिचाळ 


कुर्दा 


कुर्सी 


आकोट 


आकोट 


पाथरी 


पाथरी 


गोसे बुज . 


गोसे बुज . 


विरली खंदार 


कोंढा 


कोंढा 


. . 


कोंढा 


कोंढा 


कोसरा 


कोसरा 


भावड 


भावड 


पालोरा 


पालोरा चौ . 


ब्रम्ही 


आसगांव 


आसगाव 


ब्रम्ही 
ब्राम्हणी 
आसगांव 
बोरगांव 
मांगली 
वलनी 
सिंदपुरी 
भेंडारा 


पिंपळगांव 
आसगांव 
बोरगांव 
मांगली 
वलनी 


पौना बु . 


रनाळा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१० , २०१८/ पौष १४ -२० , शके १९३९ 


१५ 


(१) 


(४) 


(२) 
पवनी 


अनुसूची - चालू 
(४) (१) 
२५ 

. . 
२६ 


(२) 
पवनी 


(३) 
पवनी 


.. . 


पवनी 


(३) 
पवनी 
खापरी 
निमगांव 
शेळीसोम 


पवनी 


खापरी 
कोरंभी 
सिंदपुरी 
बाम्हणी 


कन्हाळगांव 


कोदुर्ली 


भंडारा 


आमगांव 


आमगांव 


आमगांव 
मेंढेगांव 


आमगांव 
निमगांव 


मेंढेगांव 


भुयार 
बेटाळा 


भुयार 
बेटाळा 


सावरला 


सावरला 


सावरला 


भोजापूर 
शेडीसोमनाळा 
कन्हाळगांव 
कोदुर्ली 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७० . 


शासन निर्णय , क्रमांक प्राफेब-२०१० (तलाठी )-प्र .क्र . ११२- भाग -३ - म -१० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट - कलम ( २) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे , जिल्हाधिकारी, भंडारा 
जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे , त्या अधिसूचनेचा मसूदा उक्त कलम ४, पोट- कलम (२ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसूदा 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ नंतर विचारात घेतला जाईल . 


रा 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात घेतल्या 
जातील. 


अधिसूचनेचा मसुदा 


क्रमांक कार्या- ३- सअभूअ - कावि - २१४५- २०१७. 


शासन निर्णय , क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी )-प्र .क्र . ११२ - भाग -३ - म - १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट - कलम ( २ ) या खालील मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी , भंडारा 
याद्वारे १६ फेब्रुवारी २०१८ पासून : 


( अ) भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना करून त्यात समाविष्ट राहणा- या तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये 
समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह) करीता नवीन महसूल मंडळ म्हणून घोषित करीत आहे , आणि ; 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४- १० , २०१८ /पौष १४- २० , शके १९३९ 


(ब ) असे निर्देश देत आहे की , भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातील महसूल मंडळाचे पुनर्रचनेनुसार खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
रकाना क्र . ( ७) मध्ये नमूद केलेले तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता रकाना क्र . ( ६) मध्ये नमूद 
केलेल्या गावाचे महसूल मंडळ म्हणून ओळखण्यात येईल . 


अनुसूची 


तालुका 


तालुका 


सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेले महसूल 
मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट असलेल्या 

तलाठी साझाचे नाव व त. सा . क्र . 


पुनर्रचनेनुसार ओळखण्यात येणारे नवीन 
महसूल मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट 
राहणारे तलाठी साझाचे नाव व त . सा . क्र . 


सा . क्र . 


सा . क्र . 


जुने महसूल 
मंडळाचे नांव 

(२) 


जुने तलाठी 
साझाचे नांव 


नवीन महसूल 
मंडळाचे नांव 


नवीन तलाठी 
साझाचे नांव 


( १) 


( ३) 


(४) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( १) 
तुमसर 


(२) 
गर्रा बघेडा 


तुमसर 


गर्रा बघेडा 


१ 
२ 


रोंघा 
लेंडेझरी 
गर्रा बघेडा 
चिचोली 
लोहारा 
पिपरीया 


रोंघा 
लेंडेझरी 
गर्रा बघेडा 
चिचोली 
देवनारा 
आसलपाणी 


नाकाडोंगरी 


नाकाडोंगरी 


डोंगरी बुज . 
गोबरवाही 
नाकाडोंगरी 


डोंगरी बुज . 
गोबरवाही 
नाकाडोंगरी 
पाथरी 
चिखला 
कवलेवाडा 


पाथरी 


चिखला 


.. . 


सिहोरा 


. . 


सिहोरा 


सिहोरा 


टेमणी 
देवसर्रा 


बिनाखी 


टेमणी 
देवसर्रा 
बिनाखी 
चुल्हाड 
सिंदपूरी 
वाहनी 
सिहोरा 


चुल्हाड 
सिंदपूरी 
वाहनी 
सिहोरा 


मिटेवानी 


येरली 


मिटेवानी 


येरली 
आंबागड 


आंबागड 
मिटेवानी 


लोहारा 


हसारा 


पिपरीया 
मिटेवानी 


मांढळ 
खरबी 


रामपूर हमेशा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१० , २०१८/ पौष १४ -२० , शके १९३९ 


१७ 


अनुसूची - चालू 
(४) (१) 


( १) 


(२) 


(३) 


(२) 


(३) 


तुमसर 


रनेरा 


तुमसर 


रनेरा 


तुमसर 
डोंगरला 
हरदोली 
कोष्टी 
माडगी 
देव्हाडी 


तुमसर 
डोंगरला 
हरदोली 
कोष्टी 
मच्छेरा 


देव्हाडी 


हसारा 
माडगी 
देव्हाडी 
मांढळ 
खरबी 
मेहगांव 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७१ . 

शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी )- प्र .क्र . ११२- भाग - ३ - म - १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट - कलम ( २ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे , जिल्हाधिकारी, भंडारा 
जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे , त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ नंतर विचारात घेतला जाईल . 

___ उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात घेतल्या 
जातील . 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक कार्या-३ - सअभूअ - कावि - २१४६- २०१७. 

शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी)- प्र .क्र . ११२- भाग - ३ - म - १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४ , पोट -कलम ( २ ) या खालील मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे , जिल्हाधिकारी , भंडारा 
याद्वारे १६ फेब्रुवारी २०१८ पासून : 

( अ ) भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना करून त्यात समाविष्ट राहणा- या तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये 
समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता नवीन महसूल मंडळ म्हणून घोषित करीत आहे , आणि ; 

( ब) असे निर्देश देत आहे की , भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यातील महसूल मंडळाचेपुनर्रचनेनुसार खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
रकाना क्र . ( ७) मध्ये नमूद केलेले तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह) करीता रकाना क्र . (६ ) मध्ये नमूद 
केलेल्या गावाचे नावाने महसूल मंडळ म्हणून ओळखण्यात येईल . 

अनुसूची 
तालुका सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेले महसूल 

तालुका पुनर्रचनेनुसार ओळखण्यात येणारे नवीन 
मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट असलेल्या 

महसूल मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट 
तलाठी साझाचे नाव व त . सा . क्र . 

राहणारे तलाठी साझाचे नाव व त . सा .क्र . 


- 


सा . क्र . 


सा . क्र . 


जुने महसूल 
मंडळाचे नांव 


जुने तलाठी 
साझाचे नांव 


नवीन महसूल 
मंडळाचे नांव 


नवीन तलाठी 
साझाचे नांव 


( २ ) 


(४ ) 


( २ ) 


( १ ) 
मोहाडी 


( ३ ) 


( १) 
मोहाडी 


( ४) 


कांद्री 


कांद्री 


हिवरा 


० 


हिवरा 
____ कांद्री 


२ 


कांद्री 


र 


ना .-एक- ५ ( १५६० ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४- १० , २०१८/ पौष १४- २० , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 
(४) (१) 


___ (१) 


(२) 


(३) 


(२) 


( ३) 


( ४) 


जांब 


जांब 


धुसाळा 
नवेगांव 


धुसाळा 
नवेगांव 


आंधळगांव 


धोप 


आंधळगांव 


धोप 


आंधळगांव 
सालई खु . 


आंधळगांव 
सालई खु. 
उसर्रा 
सालई बु. 


उसर्रा 
सालई बु . 
चिचोली 


मोहाडी 


मोहाडी 


टांगा 


टांगा 
डोंगरगांव 
मोहाडी 


डोंगरगांव 
मोहाडी 


कुशारी 


कुशारी 
रोहा 


रोहा 


बेटाळा 


बेटाळा 
शिवनी 


कान्हळगांव 


कान्हळगांव 


शिवनी 


कान्हळगांव 


कान्हळगांव 
वडेगांव 


वडेगांव 
मांडेसर 


मांडेसर 


खुटसावरी 


खुटसावरी 
पारडी 
नेरी 


वरठी 


वरठी 


नेरी 
सातोना 
वरठी 
मोहगांव देवी 


सातोना 
वरठी 
मोहगांव देवी 
दहेगांव 


दहेगांव 


करडी 


करडी 


देव्हाडा बु . 
मोहगांव बु . 
मुंढरी बु. 
करडी 
जांभोरा 


पाचगांव 
देव्हाडा बु . 
मोहगांव बु. 
करडी 
निलज बु. 
मुंढरी बु . 
जांभोरा 
पालोरा 


पालोरा 


पालोरा 


खडकी 


पांजरा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१० , २०१८/ पौष १४ -२० , शके १९३९ 


१९ 


भाग १ ( असा.) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ७२ . 

शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब - २०१० ( तलाठी )-प्र.क्र . ११२-भाग-३-म - १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट - कलम ( २ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे ,जिल्हाधिकारी, भंडारा 
जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे , त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम ( २ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ नंतर विचारात घेतला जाईल . 


___ उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात घेतल्या 
जातील. 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक कार्या- ३- सअभूअ - कावि - २१४७-२०१७. 

शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी )-प्र. क्र . ११२- भाग -३ - म- १० , दिनांक २५ मे , २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट- कलम (२ ) या खालील मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी , भंडारा 
याद्वारे १६ फेब्रुवारी २०१८ पासून : 

( अ) भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना करून त्यात समाविष्ट राहणा- या तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये 
समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह) करीता नवीन महसूल मंडळ म्हणून घोषित करीत आहे , आणि ; 

( ब) असे निर्देश देत आहे की , भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील महसूल मंडळाचे पुनर्रचनेनुसार खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
रकाना क्र . ( ७) मध्ये नमूद केलेले तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता रकाना क्र . (६ ) मध्ये नमूद 
केलेल्या गावाचे नावाने महसूल मंडळ म्हणून ओळखण्यात येईल . 


अनुसूची 


तालुका 


तालुका 


सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेले महसूल 
मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट असलेल्या 

तलाठी साझाचे नाव व त. सा . क्र . 


पुनर्रचनेनुसार ओळखण्यात येणारे नवीन 
महसूल मंडळांचेनाव व त्यात समाविष्ट 
राहणारे तलाठी साझाचे नाव व त. सा .क्र . 


सा .क्र . 


सा .क्र . 


जुने महसूल 
मंडळाचे नांव 


जुने तलाठी 
साझाचे नांव 


नवीन महसूल 
मंडळाचे नांव 


नवीन तलाठी 
साझाचे नांव 


( २ ) 


( ४) 


( १ ) 


( २ ) 


c 


(१ ) 
साकोली 


एकोडी 


१ 


साकोली 


एकोडी 


-rm 


एकोडी 
चांदोरी 
बांपेवाडा 
पिंडकेपार 
वडेगांव 
किन्ही / मो . 


.cww. 


(३ ) 
एकोडी 
चांदोरी 
बांपेवाडा 
पिंडकेपार 
वडेगांव 
किन्ही / मो . 
विर्शी 
परसोडी 
सेंदुरवाफा 
साकोली 
बोदरा 
मुंडीपार / स . 





साकोली 


साकोली 


विशी 


० 


० 


परसोडी 
उमरी 
सेंदुरवाफा 
साकोली 
जमनापुर 
बोदरा 
मुंडीपार / स . 


० 


& 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१० , २०१८/ पौष १४-२० , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 
(४) (१ ) 


( १) 


(२) 
सानगडी 


(२) 
सानगडी 


(४ ) 


१५ 


(३) 
कुंभली 
वडद 
पळसगाव 
गोंडउमरी 
सानगडी 
शिवणीबांध 


१७ 


(३) 
कुंभली 
वडद 
पळसगाव 
गोंडउमरी 
सानगडी 
सासरा 
शिवणीबांध 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . ७३. 

___ शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी )- प्र . क्र . ११२- भाग - ३- म - १० , दिनांक २५ मे , २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचेकलम ४ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे , जिल्हाधिकारी , भंडारा 
जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे , त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४ , पोट - कलम ( २) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ नंतर विचारात घेतला जाईल . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात घेतल्या 
जातील. 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक कार्या-३- सअभूअ - कावि -२१४८ -२०१७. 

शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी )- प्र . क्र . ११२- भाग-३ - म - १० , दिनांक २५ मे , २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट - कलम ( २ ) या खालील मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे ,जिल्हाधिकारी , भंडारा 
याद्वारे १६ फेब्रुवारी २०१८ पासून : 

( अ ) भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना करून त्यात समाविष्ट राहणा- या तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये 
समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता नवीन महसूल मंडळ म्हणून घोषित करीत आहे , आणि ; 

(ब ) असे निर्देश देत आहे की , भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी तालुक्यातील महसूल मंडळाचे पुनर्रचनेनुसार खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
रकाना क्र . ( ७ ) मध्ये नमूद केलेले तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता रकाना क्र . ( ६) मध्ये नमूद 
केलेल्या गावाचे नावाने महसूल मंडळ म्हणून ओळखण्यात येईल . 

अनुसूची 
तालुका सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेले महसूल 

तालुका पुनर्रचनेनुसार ओळखण्यात येणारे नवीन 
मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट असलेल्या 

महसूल मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट 
तलाठी साझाचे नाव व त . सा . क्र . 

राहणारे तलाठी साझाचेनाव व त . सा . क्र . 


सा . क्र . 


सा . क्र . 


जुने महसूल 
मंडळाचे नांव 


जुने तलाठी 
साझाचे नांव 


नवीन महसूल 
मंडळाचे नांव 


नवीन तलाठी 
साझाचे नांव 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


__ ( ३) 


( ४ ) 


लाखनी 


लाखनी 


१ 


लाखनी 


लाखनी 


به 


केसलवाडा / वाघ 
गडेगांव 
गोंडसावरी 
मुरमाडी / सा . 


سه 


केसलवाडा / वाघ 
गडेगांव 
गोंडसावरी 
सावरी 
मुरमाडी / सा . 
लाखनी 


Mscwo 


م 


लाखनी 


ممبه 


चान्ना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१० , २०१८/ पौष १४ -२० , शके १९३९ 


२१ 


( १) 


(२) 


(२) 
पिंपळगांव 


पिंपळगांव 


अनुसूची - चालू 
(३) (४) (१) 
लाखोरी ७ 
सालेभाटा 
मोरगांव 
पिंपळगांव / सडक ११ 
मानेगांव 


(३) ( ४) 
लाखोरी 
सालेभाटा 
केसलवाडा/ पवार ९ 
मोरगांव 

१० 
पिंपळगांव / सडक ११ 


पोहरा 


पोहरा 


मानेगांव 


पोहरा 
पेंढरी 
कोलारी 


चान्ना 


भुगांव 


पोहरा 
पेंढरी 
ईसापूर 


मुरमाडी / तुप . 
शिवनी 


पालांदुर 


ईसापूर 


पालांदुर 


किटाडी 


गुरढा 


किटाडी 
गुरढा 
कवलेवाडा 
पालांदुर 
खराशी 


पालांदुर 
खराशी 


मुरमाडी / तुप . 


कोलारी 


भुगांव 


सोनमाळा 
मुरमाडी / तुप . 
शिवनी 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७४ . 

शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी )- प्र . क्र . ११२- भाग- ३ - म - १० , दिनांक २५ मे , २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४, पोट - कलम ( २ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे , जिल्हाधिकारी , भंडारा 
जी अधिसूचना काढण्याचे योजिले आहे , त्या अधिसूचनेचा मसुदा उक्त कलम ४, पोट- कलम (२ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम 
होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येते की , उक्त मसुदा 
दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१७ नंतर विचारात घेतला जाईल . 

उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तींकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना या कार्यालयात उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या विचारात घेतल्या 
जातील. 

अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक कार्या-३ - सअभूअ - कावि - २१४९ - २०१७. 


शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब- २०१० ( तलाठी)- प्र . क्र . ११२- भाग -३ - म - १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९६६ याचे कलम ४ , पोट- कलम ( २ ) या खालील मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सुहास दिवसे , जिल्हाधिकारी , भंडारा 
याद्वारे १६ फेब्रुवारी , २०१८ पासून : 

( अ) भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यातील महसूल मंडळांची पुनर्रचना करून त्यात समाविष्ट राहणा- या तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये 
समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता नवीन महसूल मंडळ म्हणून घोषित करीत आहे , आणि ; 
ना .-एक - ६ (१५६० ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४- १० , २०१८ /पौष १४ -२० , शके १९३९ 


(ब ) असे निर्देश देत आहे की , भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर तालुक्यातील महसूल मंडळाचे पुनर्रचनेनुसार खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
रकाना क्र . ( ७) मध्ये नमूद केलेले तलाठी साझा ( तलाठी साझामध्ये समाविष्ट असलेल्या संपूर्ण गावांसह ) करीता रकाना क्र . ( ६) मध्ये नमूद 
केलेल्या गावाचे नावाने महसूल मंडळ म्हणून ओळखण्यात येईल . 


अनुसूची 


तालुका 


तालुका 


सद्यःस्थितीत अस्तित्वात असलेले महसूल 
मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट असलेल्या 

तलाठी साझाचे नाव व त. सा .क्र . 


पुनर्रचनेनुसार ओळखण्यात येणारे नवीन 
महसूल मंडळांचे नाव व त्यात समाविष्ट 
राहणारे तलाठी साझाचे नाव व त . सा . क्र . 


जुने महसूल 
मंडळाचे नांव 


सा .क्र . 


सा . क्र . 


जुने तलाठी 
साझाचे नांव 
___ (३) 


नवीन महसूल 
मंडळाचे नांव 


नवीन तलाठी 
साझाचे नांव 


( २ ) 


( ४) 


(४) 

१ 


(१) 
लाखांदूर 


(२) 
मासळ 


(३) 
बेलाटी 
सोनगांव 


लाखांदूर 


मासळ 


बेलाटी 
सोनगांव 


मासळ 


तई | बु . 


तई / बु . 
खैरी / घर 


मासळ 


सरांडी बु . 


मासळ 


मांढळ 


मांढळ 


बारव्हा 


बारव्हा 


जैतपुर 


तावशी 
दिघोरी 


तावशी 


पारडी 


दिघोरी / मोठी 


चिचाळ 


पारडी 


चिचाळ 


बारव्हा 
चिचोली 


बारव्हा 


विरली/ बु . 


ओपारा 


विरली/ बु . 


विरली/ बु . 
विरली/ खु . 


विरली/ बु. 
विरली/ खु . 
क - हांडला 
किरमटी 


किरमटी 


मांदेड 


कुडेगांव 
मोहरना 


२६ 


मोहरना 


भागडी 


सरांडी बु . 
चिचोली 


भागडी 


ओपारा 
कुडेगांव 
आसोला 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी ४-१० , २०१८/ पौष १४ -२० , शके १९३९ 


२३ 


( १) 


अनुसूची - चालू 
(४) (१) 
१५ 


(२) 
__ लाखांदूर 


(४) 


(२) 
___ लाखांदूर 


(३) 
भागडी 
आसोला 
लाखांदूर 
पिंपळगांव/ को . 


(३) 
लाखांदूर 
पिंपळगांव / को . 


खैरी / पट 


चप्राड 


खैरी / पट 


कन्हाळगांव 


चप्राड 


सोनी 


सोनी 


भंडारा : 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१७. 


सुहास दिवसे , 
जिल्हाधिकारी , 

भंडारा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


